मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयांतर्गत क्षेत्रिय 
कार्यालयाकरिता निवडणूक विषयक कामकाजासाठी 
आव्यक मनुष्यबळ बाह्य यंत्रणेद्वारे घेणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: आस्था २०२३/प्र.क्र.६४२/२३/३३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक:- २५ जानेवारी, २०२४ 


वाचा: १. भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक- २३/आयडी/२०१२/ईआरएस, दिनांक ९.४.२०१२. 
२. वित्त विभाग शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क. दिनांक २७.०४.२०२२. 
प्रस्तावना:- 
भारत निवडणूक आयोगाच्या संदर्भ क्रमांक १ च्या अनुषंगाने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयांतर्गत क्षेत्रिय 
कार्यालयासाठी आकृतीबंध निर्धारित केलेला आहे. त्यानुसार मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयांतर्गत क्षेत्रिय 
कार्यालयात निवडणूक विषयक संगणकिय व अन्य कामकाजासाठी मनुष्यबळ (कामाच्या स्वरुपानुसार डाटा एन्ट्री 
ऑपरेटर) बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील क्षेत्रिय कार्यालयांमध्ये निवडणूक विषयक संगणकिय व अन्य कामकाजासाठी, कामाच्या स्वरूपानुसार 
८१५ डाटा एंट्री ऑपरेटरच्या सेवा दि. ३१ डिसेंबर, २०२४ पर्यंतच्या कालावधीकरीता WAIVER Bisel करून 
घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. जिल्हानिहाय तपशिल सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेला आहे. 


2. जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी उपलब्ध डाटा एंट्री ऑपरेटरचे वाटप कामाच्या स्वरुपानुसार 
जिल्हाधिकारी कार्यालयात व त्यांच्या अधिनस्त सर्व विधानसभा मतदारसंघामध्ये करावे. 


३. बाह्ययंत्रणेद्वारे डाटा एंट्री ऑपरेटरच्या सेवा उपलब्ध करुन घेतेवेळी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक- 
पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क. दिनांक २७.०४.२०२२ अन्वये व त्यानंतर याबाबत वित्त विभागाने वेळोवळी दिलेल्या 
सुचनांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


(अ) बाह्मयंत्रणेद्वारे डाटा एंट्री ऑपरेटरच्या सेवा घेताना शासनाने विहीत केलेले नियम व कार्यपध्दती यांचे अनुपालन 
करणे आवश्‍यक आहे. 

(आ) बाह्ययंत्रणेद्दारे कामे करुन घेण्यासाठी संबधित जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी ज्या बाहय सेवा 
पुरवठादार संस्थेकडे काम सोपवावयाचे आहे, त्यांचेसोबत त्याबाबतचा करार करावा. सदर करारात आवश्‍यकतेनुसार 
अटी व शर्ती नमुद कराव्यात. या करारामध्ये संबंधीत बाह्य सेवा पुरवठादार संस्थेमार्फत काम करणाऱ्या डाटा एंट्री 
ऑपरेटर यांच्या सेवेचे कोणतेही उत्तरदायित्व शासनावर राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

(इ) सदर डाटा एंट्री ऑपरेटर यांना भविष्यात कोणत्याही प्रकारे शासनाच्या अथवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आस्थापनेवर 
नियुक्ती मिळणार नाही किंवा ते या आस्थापनांवर हक्क प्रस्थापित करु AHN नाहीत, याची पूर्वकल्पना संबंधीत 
बाह्य सेवा पुरवठादार संस्थेस व कर्मचाऱ्यास लेखी स्वरुपात देण्यात यावी व सदर बाबीस संबंधीत बाह्य सेवा 
पुरवठादार संस्था व संबंधीत कर्मचाऱ्यांची ळेखी संमती घेण्यात यावी. 

@ बाह्ययंत्रणेद्दारे उपलब्ध करुन घेण्यात आलेले डाटा एंट्री ऑपरेटर हे संबंधीत बाह्य सेवा पुरवठादार संस्थेचेच 
कर्मचारी असतील. त्यामुळे करारामध्ये ठरलेला डाटा एंट्री ऑपरेटरच्या कामाकरीताचा मासिक मोबदला हा 
संबंधीत बाह्य सेवा पुरवठादार संस्थेसच अदा करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०२३/प्र.क्र.ई६४४२/२३/३३, 


(उ) वित्त विभागाच्या दि.२७ एप्रिल, २०२२ च्या शासन निर्णयातील निर्णय क्र. १ नुसार, बाह्ययंत्रणेकडून कामे करून 
घेताना जर अशी कामे नियमितपणे पदनिर्मिती करून केली असता जितका खर्च आला असता, त्या खर्चाच्या कमीत 
कमी २० ते ३० टक्के इतकी बचत होईल, san रितीने करून घेण्याची तरतुद आहे. सदर तरतुद विचारात घेऊन 
बाह्य सेवा पुरवठादार संस्थेसमवेत करार करताना डाटा एंट्री ऑपरेटर यांचा मोबदला, बाह्य सेवा पुरवठादार 
संस्थेचा (कंत्राटदार/ ठेकेदार/कंपनी / संस्था) प्रशासकीय खर्च व नफा आणि वस्तु व सेवाकर अशी एकत्रित देय 
रक्‍कम विहित मर्यादेत राहील याची कटाक्षाने दक्षता घेण्यात यावी. 

४. यासाठी होणारा खर्च मुख्य लेखाशिर्ष १०३, मतदार याद्या तयार करणे व त्यांचे मुद्रण (००), (00) (०१) मतदार यादी 

तयार करणे व त्यांचे मुद्रण(अनिवार्य) (20940032), १०-कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टाखालील संबंधीत आर्थिक वर्षाच्या मंजूर 

अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ १६/आपुक, दि.०८.०१.२०२४ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र.२०२४०१२५१६१६१९७४०७ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=409605c5¢875f777d39cbf4ca29ce3d56c5c1d7c1ea5466761 
4a049c47985d83, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


MAHADEO 0058१0 दम माळ 
(यो. म. गोसावी) 
अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधानसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, उपमुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. विधान परिषद सदस्य/मा. विधानसभा सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 
५. मा. मुख्य सविव, महाराष्ट्र राज्य 
६. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव 
प्रधान सचिव, विधान परिषद /विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
विभागिय आयुक्त (सवी 
, जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी (सर्व), 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य १, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य २, नागपूर 
१२. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१४. वित्त विभाग (आपुक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
१५. सर्व feet go कोषागार अधिकारी 
१६. कक्ष अधिकारी (कार्यासन-३३- अर्थसंकल्प), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
१७. निवडनस्ती (कार्यासन-३३) 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०२३/प्र.क्र.६४२/२३/३३ > 


परिशिष्ट 1 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था 2023/प्र.क्र.642/33,दिनांक 25 जानेवारी,2024 चे सहपत्र 
विधानसभा जिल्हानिहाय डाटा एन्ट्री 
अ.क्र जिल्हा न आपटी a 
मतदारसंघ ऑपरेटरची संख्या 
1 | नंदूरबार 4 13 
2 | धुळे 5 18 
3 जळगाव 11 31 
4 | बुलडाणा 7 18 
5 | अकोला 5 16 
| 6 | वाशिम 3 1 8 
7 | अमरावती | 8 20 
| 8 | aat 4 10 
| 9 [an 12 32 
10 | भंडारा 3 FBS 
11 | गोंदिया 4 11 
12 | गडचिरोली 3 3 
13_। चंद्रप्र | 66s 12 
14 | यवतमाळ 7 15 
15 | नांदेड | 9 22 
16 | हिगोंली 3 PD 
17 | परभणी 4 
18 | जालना 5 
19 | औरंगाबाद | 869 
20 | नाशिक 15 
21 | पालघर | = 6S 
22 | arr 18 
23 | मुंबई उपनगर 26 
24 | मुंबई शहर 10 
25 | रायगड 7 
26 | पूणे 21 
27 | अहमदनगर 12 
28 | dts i: ae 
29 | लातूर | 6S 
30 | उस्मानाबाद 4 
31_ | सोलापूर 11 
32 | सातारा | 8 
33 | रत्नागिरी 5 
34 | सिंधूदुर्ग 3 
35 | कोल्हापूर 10 
36 | सांगली | 8 
एकूण 288 
YOGESH MAHADEO 
GOSAVI 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


